वैधमापन शास्त्र यंत्रणेंतर्गत राज्यस्तरीय 
दक्षता समिती बरखास्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- वैमाशा-२०२०/१७/प्र.क्र.११/ग्रासं.३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ : - १. शासन निर्णय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक- वैमाशा- 
२०१५/ प्र.क्र.२३१/ ग्रासं.३, दि. २१ जानेवारी, २०१६ 
२. शासन निर्णय, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक- वैमाशा- 
२०१५/प्र.क्र.२३१/ ग्रासं.३, दि. 3, मार्च २०१८ 


शासन निर्णय : - 

आवेष्टित स्वरूपाच्या वस्तूंची अतिरिक्‍त दराने होत असलेल्या विक्रीस प्रतिबंध 
करण्याच्या दृष्टीकोनातून लोकसहभागातून राज्यातील वैध मापन शास्त्र यंत्रणेंतर्गत संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय दक्षता समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर 
राज्यस्तरीय दक्षता समिती वरील शासन नामनिर्देशित सदस्यांचे सदस्यत्व या शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून रद्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२००२१४१४५२४८०७०६ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SHESHRAO 
BHASKAR KUTE 
(शो. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
५. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
६. नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. श्री.शिवाजी तुकाराम भागवत, डी-६०३, महेश गॅलक्सी, वडगांव (बुद्रुक), पुणे 
८. श्री. संजय महादेव टेकाडे, फ्लॅट 4.02, बाबा फरीद नगर, झिंगाबाई टाकळी, काटोल 
रोड, नागपूर ३० 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः वैमाशा-२०२०/१७/प्र.क्र.११/ग्रासं.३ 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१५. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१६. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१७. सह सचिव (ग्रासं.३), अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१८. निवडनस्ती, ग्रासं. ३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


